प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व 
त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, 
इत्यादींना निवृत्तीवेतन, ( २२३५००१५ ) या 
खालील सन २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पीय 
अनुदानाचे वितरण. 

(माहे ऑगस्ट, २०२३) 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक.१ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : २५ ऑगस्ट, २०२३ 


संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्रमांक, अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३ 
२) शासननिर्णय क्रमांक, बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9७६/स्वासैक-१, दि. १७.०४.२०२३ 
3) शासननिर्णय क्रमांक, बियुडी-१४२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक-१,दि. १९.०५.२०२३ 
४) शासननिर्णय क्रमांक, बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक-१,दि. ११.०५.२०२३ 
५)३शासननिर्णयक्रमांक, बियुडी-१४२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक-१, दि. १९.०५.२०२३ 
६)शासननिर्णय क्रमांक,बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक-१,दि. २१.०७.२०२३ 


) 
) 


प्रस्तावना :- 

मागणी क्रमांक ए-५, VAAN २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, 
इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), ०४ - निवृत्तीवेतनविषयक खर्च (२२३५ ००१५) या खाली 
रु.१५४,२४,३५,०००/- (रुपये VHal चोपन्न कोटी चोवीस लाख पत्तीस हजार फक्‍त) इतकी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी रु. ६४,७८,२२,७००/- (रुपये चौसष्ट कोटी 
अठ्याहत्तर लाख बावीस हजार सातऱी फक्त) इतका निधी प्राप्त झाळेला आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र. २,३,५ व ६ 
येथील शासन निर्णयान्वये निवृत्तीवेतनाचा खर्च भागविण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांना एकूणरु. 
४३,४२,३०,०००/- एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. 


आता शिल्लक असलेल्या रु.२१,३५,९२,७००/- इतक्या निधीतून स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन विषयीचा 
खर्च (प्रतीमाह रु.२०,००० याप्रमाणे ) भागविण्यासाठी मंजूर तरतूदीपैकी माहे ऑगस्ट, २०२३ करीता आवश्‍यक 
इतका निधी संबंधीत जिल्हाधिकारी यांच्या स्वाधीन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता, प्रधानलेखाज्लीर्ष २२३५, स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून 
असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (अनिवार्य), (२२३५ ००१५) या खालील रु. १५४,२४,३५,०००/- ( रुपये 
एकशे चोपन्न कोटी चोवीस लाख पस्तीस हजार wad ) इतकी अर्थसंकल्पीय तरतूद मंजूर आहे. सदर 
अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी रु. १०,७६,६०,०००/- ( रुपये दहा कोटी शहात्तर लाख साठ हजार फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक.१ 
इतका निधी (माहे ऑगस्ट, २०२३) करीता स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतनावरील खर्च भागविण्यासाठी संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांना शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या विवरणपत्र “अ” मध्ये त्यांच्या जिल्हयांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्याप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 
२. जिल्हाधिकारी यांना वितरीत केलेल्या निधीतून खर्च केलेल्या अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ 
महाळलेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित कालावधीत करुन खर्चमेळाचा मासिक 
अहवाल शासनास नियमितपणे सादर करावा. 
३. याप्रित्यर्थचा चाळू आर्थिक वर्षातील खर्च मागणी क्र. ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, go, 
इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखालील निवृत्तीवेतने, (००) (०१) 
स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती, इत्यादींना निवृत्तीवेतन (२२३५ ००१५) (अनिवार्य), ०४ 
- निवृत्तीवेतनविषयक खर्च या लेखाशीर्षाखालील सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अर्थसंकल्पीय 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा आणि त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच खर्च झालेल्या 
रक्कमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www. Maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक क्र. २०२३०८२५११२१५६६५०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by ASMITA VUAY JAWDEKAR 
RNMENT OF MAHARASHTRA, 


VEI 
i=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=dce47c2325a773d2c5904e464f2dd76104 
df0ea098c5a7 bOf08fd23bIeaf 
postalCode=400032, st=Mah. 


ht 
J AW D E KA R serial INumber=ED3CD8A 1 9B9EED13AD198DFE090 
7ADFD1D015C96DC950F8EFD986587A37546AF, 
=ASMITA VAY JAWDEKAR 
Date: 2023.08.25 11:23:46 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा. उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
५. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

६. मा.मुख्यमंत्र्याचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

७. मा. उपमुख्यमंत्र्याचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

८. सर्व संबंधित मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

९. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा यांचे सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
१०. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

११. मा.अपर मुख्य सचिव (वि.चौ.अ.१) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता ) महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१५. महालेखापाल ( लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई / नागपूर 

१६. मा.सर्व जिल्हाधिकारी, महाराष्ट्र 

१७. मा.सह सचिव (स्वा.सै.क.१), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.9६/स्वासैक.१ 


१७. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२०. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र 

२१. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन - २५, मंत्रायळय, मुंबई 

२३. मा.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, ( अर्थसंकल्प १४/ व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई 
२४. निवडनस्ती ( स्वा.सै.क.१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.७६/स्वासैक.१ 


विवरणपत्र "अ' 
अ.क्र. | जिल्हयाचे नाव स्वातंत्र्य सैनिक संख्या माहे (ऑगस्ट, २०२३) करिता निधी वितरण (रु.) 
१ मुंबई शहर ५९ ११,८०,०००/- 
मुंबई उपनगर २४० ४८,००,०००/- 
ठाणे ११ २,२०,०००/- 
8 पालघर १६ ३,२०,०००/- 
4 रायगड oY ,00,000/- 
& रत्नागिरी १३ २,६०,०००/- 
सिधुदुर्ग 94 3,00,000/- 
नाशिक १४० २८,००,०००/- 
जळगाव 938 २७,८०,०००/- 
१० धुळे ८० १६,००,०००/- 
११ नंदुरबार ४ ८०,०००/- 

१२ अहमदनगर १६४ ३२,८०,०००/- 
१३ पुणे ४६० ९२,००,०००/- 
१४ सातारा २८६ ५७,२०,०००/- 
१५ सांगली २७९ ५५,८०,०००/- 
१६ सोलापूर १८३ 3§,60,000/- 
१७ कोल्हापूर १८८ 319,§0,000/- 
१८ औरंगाबाद २२८ ४५,६०,०००/- 
१९ जालना १७२ ३४,४०,०००/- 

२० बीड ६३९ १,२७,८०,०००/- 
२१ नांदेड ३२० ६४,००,०००/- 
२२ हिंगोली 932 २६,४०,०००/- 
२३ परभणी ८० १६,००,०००/- 
२४ लातूर ३५९ ७१,८०,०००/- 

२५ उस्मानाबाद ५७४ १,१४,८०,०००/- 
२६ अमरावती ४९ ९,८०,०००/- 
२७ बुलढाणा १९ 3,८०,०००/- 

QC यवतमाळ ३ ६०,०००/- 

२९ अकोला ६० १२,००,०००/- 
३० वाशिम ९ १,८०,०००/- 
3१ नागपूर २२० ६४,००,०००/- 
३२ वर्धा ३५ ७,००,०००/- 
३३ भंडारा २२ ४,४०,०००/- 
३४ गोंदिया १५ 3,00,000/- 
34 चंद्रपूर २५ ५,००,०००/- 

एकुण ५३८३ १०,७६,६०,०००/- 


Digitally signed by ASMITA VIJAY JAWDEKAR 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
AS M | TA V J AY ouU=GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT, 
=dce47c2325a773d2c5904e464f2dd7610434df0ea09 
400032, 


2.5.4.20- 
825०700108102399९१45, postalCode= 
harasht 


st=Mi ra, 
serialNumber=ED3CD8A19B9EED13AD198DFEO907ADFD1D 
015C96DC950F8EFD986587A37546AF, cn=ASMITA VAY 
JAWDEK/ 


J AR 
Date: 2023.08.25 11:24:47 +05'30' 


(अस्मिता जावडेकर ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


